RNI No . MAHBIL /2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक २८ ] 


मंगळवार , मे १२ , २०१५ / वैशाख २२ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६ .०० 


असाधारण क्रमांक ५३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील (भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


पा 


नगरविकास विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ मे २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम . 

___ क्रमांक स्थासंक . २०१५ / प्र.क्र .८२/ नवि- ३२ . - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (१९४९ चा ५९) याच्या कलम १५२ न च्या 
पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा व त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकाराचा वापर करून मुंबई प्रांतिक 
महानगरपालिका ( स्थानिक संस्था कर ) नियम , २०१० या मध्ये आणखी सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासन उक्त कलम १५२ न च्या 
पोट - कलम ( २) नुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे यामुळे बाधित होण्याचा संभव असणाऱ्या व्यक्तींच्या माहितीसाठी खालील अधिसूचनेचा मसुदा 
प्रसिद्ध करीत असून याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की , महाराष्ट्र शासन सदर मसुदा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
२० दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर विचारात घेईल . 

२. उक्त मसुद्याबाबत वरील कालावधी समाप्तीच्या पूर्वी सचिव ( नवि - २), नगरविकास विभाग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा 
मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ यांना प्राप्त होणाऱ्या कोणत्याही हरकती व सूचनांवर शासनाकडून विचार करण्यात येईल . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
१. या नियमांना महाराष्ट्र महानगरपालिका ( स्थानिक संस्था कर ) ( सुधारणा) नियम , २०१५ असे म्हणावे. 

२. महाराष्ट्र महानगरपालिका ( स्थानिक संस्था कर ) ( सुधारणा) नियम, २०१० च्या नियम , ४८ मधील पोट -नियम ८ नंतर खालील पोट 
नियम समाविष्ट करण्यात येईल : 

" (९ ) ( अ). - या नियमात काहीही अंतर्भूत असले तरीही राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे स्थानिक संस्था कराचा भरणा 
करण्याकरिता अभय योजना घोषित करू शकेल . 


भाग एक - अ ( म . उ. वि .) - ५३ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मे १२, २०१५ / वैशाख २२, शके १९३७ 


( ब ) ज्यावेळी अशी योजना घोषित करण्यात आली असेल त्यावेळी स्थानिक संस्था कराचा भरणा करण्यास पात्र आहेत असे व्यापारी 
किंवा त्या योजनेत विनिर्दीष्टीत केलेल्या कालावधीत स्थानिक संस्था कराचा भरणा महानगरपालिका आयुक्तांना करतील . 

__ ( क ) असा कराचा भरणा केल्यानंतर असे व्यापारी किंवा व्यक्ती यांना देय असलेल्या स्थानिक संस्था कराच्या रक्कमेवर दंड किंवा व्याज 
देय असणार नाही आणि अशा व्यापारी किंवा व्यक्ती विरुद्ध कोणतीही कार्यवाही सुरू केली असल्यास ती थांबविण्यात येईल . " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गो . आ . लोखंडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मे १२, २०१५ / वैशाख २२, शके १९३७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 12th May 2015 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION ACT. 

No. LBT. 2015 /CR -82/UD - 32 . — The following draft of rules further to amend the Maharashtra 
Municipal Corporations (Local Body Tax ) Rules , 2010 , which the Government of Maharashtra , 
proposes to make in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 152T of the 
Maharashtra Municipal Corporation Act (LIX of 1949 ) and of all other powers enabling it in that 
behalf , is hereby published as required by sub -section ( 2 ) of the said section 152T of the said Act, 
for the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the 
said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra after the expiry of 
a period of twenty days from the date of publication of this notification in the Maharashtra 
Government Gazette. 

2 . Any objection or suggestions which may be received by the Secretary (UD - 2 ), Urban 
Development Department, Government of Maharashtra , Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama 
Marg , Mantralaya , Mumbai 400 032 , from any person with respect to the said draft , before the 
expiry of the above mentioned period will be considered by the Government. 

DRAFT RULES 
1. These rules may be called the Maharashtra Municipal Corporations (Local Body Tax ) 
(Amendment) Rules , 2015 . 

2. In rule 48 of the Maharashtra Municipal Corporations (Local Body Tax) Rules, 2010 , 
after sub -rule (8 ), the following sub -rule shall be added , namely : 

“ (9 ) (a ) Notwithstanding anything contained in these rules , the State Government may , by 
notification in the Official Gazette , notify Amnesty Scheme for payment of Local Body Tax ; 

(6 ) Where such Scheme has been declared the dealer or the person liable to pay Local Body 
Tax may pay the amount of Local Body Tax to the Commissioner , within the period specified in 
the Scheme; 

( c ) Upon such payment , no penalty or interest shall be payable by such dealer or person on 
the amount of Local Body Tax payable by him and, if , any proceedings are already initiated against 
such dealer or person , the same shall be dropped .” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G . A. LOKHANDE , 
Deputy Secretary to Government . 


overnm 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


